केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
नाशिक शाहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास 
(२०१७-१८ दोन) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अमृत-२०१८/प्र.क्र. ४८४/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ जानेवारी, २०१९ 
वाचा:- 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: अमृत-२०१५/प्र.क्र.१९७/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 

२. शासन परिपत्रक नगर विकास विभाग, क्रमांक: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१४६/नवि-३३, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१६. 

३. शासन परिपत्रक नगर विकास विभाग, क्रमांक: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१४६/नवि-३३, 
दिनांक २२ मार्च, २०१७. 

४. अमृत अभियानांतर्गत गठीत राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीच्या 
दिनांक २३.०६.२०१६रोजी पार पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५. अमृत अभियानांतर्गत गठीत राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या 
दिनांक ३०.११.२०१८ रोजी पार पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६. आयुक्‍त, नाशिक महानगरपालिका यांचे पत्र जा. क्र. उद्यान/कक्ष-१/६७७/२०१८, 
दिनांक १२ डिसेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना: - 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०१५-१६ 
वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्यजलवाहिनी, 
नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती अभियान शहरांमध्ये करण्यात येणार आहे. 
त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत सन २०१५-१६, सन २०१६-१७ तसेच सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य 
वार्षिक कृति आराखडयास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली असून सदर आराखडयामध्ये नाशिक शहराच्या हरित 
क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे. आता नाशिक शहरासाठी अतिरिक्‍त हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प 
राबविण्याची बाब विचाराधीन होती. 


०२. अमृत अभियानांतर्गत राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या हरित क्षेत्र विकास 
प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल हा नाशिक महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्यात आला होता. सदर 
प्रकल्पास मुख्य अभियंता, नाशिक महानगरपालिका यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. केंद्र शासनाच्या 
सूचनेनुसार राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीस हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पांचे 
डीपीआरना मान्यता देणेबाबत संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या बैठकीन्वये प्राधिकृत केलेले आहे. त्यानुसार सदर 
प्रकल्प अहवालास अमृत अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक ५ च्या बैठकीन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने केलेली शिफारस व 
शासनाच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने अमृत अभियानाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र. ४८४/नवि-३३ 


नाशिक शाहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास (२०१७-१८ दोन) प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाकडून मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति 


आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या नाशिक झाहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन 


निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र.२ मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या 


शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०२. नाशिक इाहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पातील (शिवाजी उद्यान) उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण 


पुढीलप्रमाणे आहे:- 
| Sr. No. | No. Description | Unit | Quantity | Amount | 
| A SOFTSCAPE 
1 Lawn sqm 5,260 19,60,665 
2 Planting Clipped Hedge sqm 2,150 8,75,910 
3 Preparing Flower Bed sqm 3,450 14,67,112 
4 Preparing Canna Bed sqm 1,860 7,26,516 
5 Preparing Shrubbery sqm 2,885 11,72,319 
fe el Planting large Flowering / Shade trees no. 4,500 27,24,975 
7 Planting small and medium size ornamental / ne 10,500 32.41.3560 
flowering trees 
| 8 Preparing Ground Covers sqm 4,545 16,36,881 
Total A 1,38,05,728 
| BY HARDSCAPE 
1 Excavation cum 6078 7,96,826 
2 Excavation ( Paving block) cum 852 60,726 
3 Murum supply cum 510 2,80,320 
4 Spareding cum 51 8,753 
5 Compaction sqm 1,703 17,885 
| 6 Soling sqm 36 30,589 
7 P.C.C. cu.mt. 20 99,664 
1 8__| P,C,C, Paving Slab sqm 170 8,36,411 
| 9 Fly ash sqm 16 85,770 
10 Pointing sqm 24 2,815 
11 Gazebo sqm. 45 1,18,530 
12 Security Cabin sqm 2 5,926 
13 Stalls sqm. 54 1,54,872 
14 Pergola sqm 470 2,/8,417 
15 Wooden Paint sqm 74 4,828 
16 Edging cum 6,078 1,19,880 
17 Filling cum 852 25,78,832 
18 Manglore Tiles cum 510 40,238 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र. ४८४/नवि-३३ 


19 Sitting In Bamboo cum 51 87,287 
20 eae s Play Area (as per Auto sqm 1.703 10,21,380 
21 Others 9,16,026 
Total B 75,45,975 
Total A+B 2,13,51,703 

Say Rs. 2.14 Cr 


०३. नाशिक शहराच्या हरित क्षेत्र विकास योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 
आराखडयानुसार वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. (किंमत रु.कोटी) 
योजनेची मंजूर । केंद्र शासनामार्फत । राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक 
अ. | महानगरपालिकेचे किंमत अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 
क्र. नाव (डीपीआर (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या सहभाग (प्रकल्प 
नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
a 2 3 fe षु र 
ae २.१४ १.०७ ०.५३५ ०.५३५ 
महानगरपालिका न । न न 


4* सदर शिवाजी उद्यान विकसीत करण्याच्या संपूर्ण प्रकल्पांपैकी अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट उपरोक्त 
प्रकल्प वगळता उर्वरीत उपांगांबाबतचा खर्च नाशिक महानगरपालिकेने स्वउत्पन्नातून करावा. 


०४. 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार नाशिक शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास 


खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


४.१ 


४.२ 


४.२ 


४.४ 


४.५ 


४.६ 


सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा नाशिक महानगरपालिका राहील. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व राज्य ARTA संदर्भाधीन क्रमांक १ चा शासन निर्णय व 
संदर्भाधीन क्रमांक २ व ३ च्या शासन परिपत्रकानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन 
यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या परित्रकातीळ विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कामाचे कार्यादेश तात्काळ देण्यात येतील याची 
कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीतील इतिवृत्तामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
संबंधित अभियान शहरांना व कार्यान्वयन यंत्रणांना बंधनकारक राहील. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची (Reforms) पूर्तता 
विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान BE बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र. ४८४/नवि-३३ 


४.७ 


४.८ 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


४.१२ 


8.93 


४.१४ 


४.१५ 


४.१६ 


निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र 
शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० टक्के + Yo टक्के + Yo टक्के) वितरीत केला जाणार आहे. 
त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिश्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत 
करताना सोबत वितरीत केला जाईल. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यादेश दिल्यानंतर 
महानगरपालिकेस वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केलेनंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र sara व त्याप्रमाणात राज्य हिऱ्याचा 
निधी वितरीत करण्यात येईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज संस्थांनी 
त्यांना प्राप्त होणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या Peat / वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदानाशी 
एककेंद्राभिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी १४ वा वित्त आयोगातून / वस्तू 
व सेवा कर भरपाई अनुदानातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात 
नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिश्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र 
शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर 
बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त निधी 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य 
राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा 
वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची 
राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झालेनंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित 
केलेनंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची 
जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्‍यक ती यंत्रणा अभियान sextet 
विकसित करावी व त्याद्वारे सदर प्रकल्पासाठीचा देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यात यावा. 

हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पांसाठी आपणांस विहीत करण्यात आलेल्या सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली या 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे संबधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र. ४८४/नवि-३३ 


४.१७ 


४.१८ 


सदर प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट झाडांची लागवड करताना त्यांची संख्या आयुक्‍त, महानगरपालिका यांनी 
प्रमाणित करावी. तसेच त्यापैकी किमान ८०% झाडे जगतील याबाबत दक्षता घेण्यात यावी 

प्रस्तावित जागेची सीमाभींत, पाणी पुरवठा इत्यादी बाबीवरील खर्च १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी/१४ व्या 
वित्त आयोगाचा कार्यात्मक निधी/अमृत प्रोत्साहन निधी यामधून करणेत यावा. 

विषयांकित काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन खालील प्रमाणे राहील. 


कामाचा टप्पा पूर्ण करण्याचा कालावधी 


कामाची निविदा प्रसिद्ध करणे १६ जानेवारी, २०१९ 


प्राप्त निविदा स्वीकृतीची सर्व कार्यवाही पूर्ण करणे १५ फेब्रुवारी, २०१९ 


कामाचे कार्यादेश देणे २० फेब्रुवारी, २०१९ 


काम पूर्ण करणे कार्यादेश दिल्यापासून ६ महिने 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०११४१३०७०२९०२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Day ney Penang ae 


DN: 


Pandurang _ हणण cen 


stalCode=400032, st=Mahi hte 
2.5.4.20=300d785e12fdc1 9db06 1 2f1 ffdf83e54 


Jotiba Jadhav <esasssen 


(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
विभागीय आयुकत, नाशिक विभाग, नाशिक 

जिल्हाधिकारी, नाशिक 

जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नाशिक 

मुख्याधिकारी, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक 

निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


